आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२४-२५ करीता शासकीय 
वसतीगृह बांधकाम (ओटिएसपी) 
लेखाश्ीर्ष (४२२५ १०९२ ) या 
अंतर्गत निधी वितरण rear. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.०१.०४.२०२४, . 
२) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.शाआबां-२०२४/प्र.क्र.११७/का-१३ 
प्रस्तावना :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, (०२) (०५) वसतीगृह बांधकाम (ओटिएसपी) (४२२५ १०९२), ५३-मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाली निधी वितरण प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त 
विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनूसरुन अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील शासकीय वसतीगृह बांधकाम 
(ओटिएसपी) (४२२५ १०९२), ५३- मोठी बांधकामे या खाली सन २०२४-२५ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीपैकी रु.३९९१.०० लाख (अक्षरी रुपये ऐकोणचाळीस कोटी ऐक्यान्नव लाख फक्त) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर 
यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 १__| २ ३ PB 
शं अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक १७ १८३१.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ, नाशिक 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक १८ २१६०.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ, नागपुर. 
एकुण ३५ ३९९१.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ८९/कार्या-६ 


शै; सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 
निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण ३५ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत 
खर्च करण्यात यावा. 

३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 

१) संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाशन परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

२) सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ३५ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 
याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी व अधिक्षक अभियंता यांची 
राहील. 

३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक / नागपूर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी तसेच जुन्या कामांचा आढावा घेवुन ती प्राथम्याने पुर्ण करण्यात यावीत. 
वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 

8) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक, ठाणे,अमरावती 
यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचेमार्फत सादर 
केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ 
खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

4) सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

६ वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधीळल विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.६४३/२४ दि.१०.०७.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस व वित्त विभागाच्या दि..०१.०४.२०२४ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०११२४२५८८०२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA  ४४/४४४५५* 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa8 
D E VA R A M a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
erialNumber=F617DED8E7182679ED107E63511 


BHAWARL — Sesestee 
(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ८९/कार्या-६ 


३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपुर/अमरावती/ठाणे/नाशिक. 

६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र. 

७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक/ठाणे/अमरावती/चंद्रपूर) 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे/नाशिक/नंदुरबार/अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर . 
१३. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन -५/१३, आदिवासी विकास मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर 
मान्यता । शासननिर्णद्वारेवितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेली तरतुद 
“मे. | २ ३ 1 ae 
कार्यकारी अभियंता, नाशिक (सार्व. बांधकाम आदिवासी विभाग) 
नकाणे ता. जि. धुळे येथे आदिवासी मुलांचे शासकीय 
हिं वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे १४८४.२२ ६०.०० 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
मौजे महंमदवाडी हडपसर पुणे येथे आदिवासी मुलांचे 
२ री ४४८५.०० २०.०० 
शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
दोंडाईचा जि. धुळे येथे आदिवासी मुलींचे शासकीय 
2 वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे १०१७.८२ १९५.०० 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
ह शासकीय आदिवासी मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे ae a 
साक्री ता. साक्री जि. धुळे i 
हृ शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे गवर ता 
४ साक्री ता. साक्री जि. धुळे न न 
शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
& हसनापुर दाता तततर १३१६.३७ १२५.०० 
हसनापुर लोणी ता. राहता जि. अहमदनर 
SI. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती 
७ । संभाजीनगर, परिसरातील मुलांचे शासकीय वसतीगृह ७७५९.७९ २००.०० 
इमारत बांधकाम करणे 
डा. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती 
८ । संभाजीनगर, परिसरातील मुलींचे शासकीय वसतीगृह ३९२९.५९ १२०.०० 
इमारत बांधकाम करणे 
मौजे सटाणा येथे शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतीगृह 
९ | इमारत बांधकाम करणे ता. सटाणा जि. नाशिक (क्षमता 9298.98 ६०.०० 
२५०) 
लोणखेडा येथे शासकीय आदिवासी मुलींचे वसतिगृह 
षि Soy वांधळाम करगे र्‍ नंदुरबार ९१९.२२ १०.०० 
इमारत बांधकाम करणे. ता. शहादा जि. नंदुरबार 
निफाड येथे शासकीय आदिवासी मुलींचे वसतीगृह 
ca १ eee — नाशिक १२३३.८० १५०.०० 
G+3) बांधकाम करणे. ता. , जि. नाशिक 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय सदर 
मान्यता । शासननिर्णद्वारेवितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेली तरतुद 
बि २ ३ [eee 
निफाड येथे शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतीगृह 
१२ en काड नाशिक १२३३.८० १५०.०० 
७--३) बांधकाम a. , जि. नाशिक 
१२ | एकुण नाशिक (आदिवासी विभाग) २६९४५.५५ १३२०.०० 
कार्यकारी अभियंता, ठाणे (सार्व. बांधकाम आदिवासी विभाग) 
मिरा-भाईंदर जि.ठाणे येथे आदिवासी मुलांसाठी 
| शासकीय वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे.(बाब क्र. 2 २०२१.०३ १२१.०० 
पृष्ठ क्र. ७) 
ठाणे ता. जि. ठाणे लोढा कॉम्पलेक्स भाईंदरपाडा येथील 
आदिवासी मुलींची शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम 
R oft १४६५.८८ १००.०० 
क्षमता (५०० जी--६) 
(बाब क्र. ६ पृष्ठ क्र. ७) 
सुधागड (पाली) ता.सुधागड जि. रायगड येथे आदिवासी 
३ S| मुलांचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम इमारत १२५०.०० ८०.०० 
(बाब क्र. ७ पुष्ठ क्र. ७) 
पाली (सुधागड ) येथे मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम 
४ | करणे. ता.सुधागड , जि. रायगड. ८१८.०८ ६०.०० 
(बाब ३ व पृष्ठ क्रमांक ७८ नवीन बाबी) 
बारव ता. जुन्नर जि. पुणे येथे आदिवासी मुलांचे 
शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम (BOYS 
4 ९५७.१८ १५०.०० 
HOSTEL. G +2) 
(बाब ४ व पृष्ठ क्रमांक ७८ नवीन बाबी) 
५ | एकुण ठाणे (आदिवासी विभाग) ६५१२.१७ ५११.०० 
शि अ) एकुण अधिक्षक अभियंता,नाशिक (सार्व.बांधकाम द पात 
आदिवासी मंडळ) * * 
कार्यकारी अभियंता, अमरावती (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
शा.मुलांचे वसतीगृह कोलवड ता/जि.बुलढाणा (बाब 
Ey क्या ८२५.४६ ४५.०० 
क्र.५ पृ.क्र.८) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय सदर 
मान्यता । शासननिर्णद्वारेवितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेली तरतुद 
ay २ ३ 1 ४ | 
शा.मुलींचे वसतीगृह कोलवड ता/जि.बुलढाणा (बाब 
२ क्र क्र ८२५.४६ ४५.०० 
.६ पृ.क्र.८) 
३ | शा.मुलींचे वसतीगृह क्र.२ हिंगोली जि.हिंगोली १०७३.०४ ८५.०० 
शा.मुलांचे वसतीगृह मोर्शी ता.मोर्शी जि.अमरावती चे 
8 बांधकाम करणे ८३५.१३ २००.०० 
बांधकाम करणे 
शा.मुलींचे वसतीगृह नवासारी ता.जि.अमरावती चे 
4 ळत Gee} 9303.99 924,00 
बांधकाम करणे 
शासकीय मुलांचे वसतीगृह आर्णी ता.आर्णी 
& यवतमाळ चे बांधकाम करणे ८३५.५२ १५०.०० 
जि. चे बांधकाम करणे 
शासकीय मुलीचे वसतीगृह नांदेड ता.जि.नांदेड (जी--२) 
9 बांधकाम करणे २९४५.४८ १३०.०० 
चे बांधकाम करणे 
शासकोय वसतीगृह हिमायतनगर येथे मुलांचे 
८ . नांदेड १२००.०० 200,00 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे जि. (जी--३) 
शासकीय वसतीगृह नांदेड येथे मुलांचे वसतीगृहाचे 
र बांधकाम करणे जि.नांदेड (जी १२००.०० १००.०० 
बांधकाम करणे जि.नांदेड (जी--२) 
९ । एकुण अमरावती (आदिवासी विभाग) ९०४३.१० १०८०.०० 
कार्यकारी अभियंता,चंद्रपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव तालुक्यात मुलींचे 
| वसतीगृह बांधकाम करणे ७१८.८४ २००.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्‍यात मुलींचे वसतीगृह 
२ बांधकाम करणे व दुसरा २२१.०२ ५०.०० 
बांधकाम करणे. (पहिला व दुसरा माळा) 
भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यात मुलांच्या 
3 990.49 ५०.०० 
वसतीगृहाच्या दुसऱया माळ्याचे बांधकाम करणे 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात पाटण येथे 
° मुलींचे : 840.00 440,00 
आदिवासी मुलींचे वसातीगृहाचे बांधकाम करणे 
भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यात मुलींचे 
षु ; 840.00 440.00 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे. 


पृष्ठ ७पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि. ०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय सदर 
मान्यता । शासननिर्णद्वारेवितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेली तरतुद 
Ya २ ३ 1 ४ | 
आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह पों पोंभुर्णा, 
& qj चंद्रपूर वी १३५४.७० ८०.०० 
ता.पोंभुर्णा, जि. 
आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह पों पोभुर्णा, 
9 पों चंद्रपूर _ १३५४.७० ५०.०० 
ता.पोंभुर्णा, जि. 
हिंगणा येथे मुंलीचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम 
८ कण ताप विशी नागपुर १२९४.६४ १७५.०० 
करणे ता पारशिवणी जि नागपुर 
हिंगणा येथे मुंलाचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम 
8 करणे ता पारशिवणी जि नागपुर १२८४.९८ १७५.०० 
करणे ता पारशिवणी जि नागपुर 
९ एकुण चंद्रपुर (आदिवासी विभाग) ८१५९.३९ १०८०.०० 
ब) अधिक्षक अभियंता, नागपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी 3 ; 
१८ |. 9202.88 १६०.०० 
मंडळ) 
३५ | एकुण ओ):ब) ५०६६०.२१ ३९९१.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


